श्रीम.विजयमाळला खरात-माने, बाल विकास प्रकल्प 
अधिकारी (ना) अहमदनगर-१ यांच्या विनंती 
बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : मबाआ २०२१/प्र.क्र.९४/का.७ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २९ ऑक्टोबर, २०२१ 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या 
मान्यतेने बदली प्रस्तावित असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ (४) व ४ (4) मधील 
तरतुदींनुसार सक्षम प्रधिकाऱ्याच्या मान्यतेने श्रीम.विजयमाळला माने-खरात, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 
(नागरी) अहमदनगर-१ यांच्या विनंतीनुसार पुढीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिका-यांचे नाव सध्याचे कार्यरत कार्यालय विनंतीनुसार बदलीने 

क्र. पदस्थापनेचे कार्यालय 

कि २ ३ i een 

ie श्रीम.विजयमाळा बाल विकास प्रकल्प अधिकारी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 
खरात-माने (नागरी) अहमदनगर-१ (ना),सांगळी 


२. आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना कळविण्यात येते की, वरीलप्रमाणे 
पदस्थापना देण्यात आलेल्या श्रीम.विजयमाला खरात-माने यांचे पदस्थापनेचे आदेश तात्काळ निर्गमित 
करावेत. 

३.  श्रीम.विजयमाला खरात-माने यांच्या पदस्थापनेच्या आदेशासोबत त्यांचे गोपनीय अहवाल, सेवापुस्तक, 
तसेच अंतिम वेतन प्रमाणपत्र बदली करण्यात आलेल्या नवीन कार्यालयाकडे तात्काळ पाठविण्यात यावे. 

४. वरीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात आलेल्या श्रीम.विजयमाला खरात-माने यांना पूर्वपरवानगीशिवाय 
कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करु नये वा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ३० (सी) 
नुसार मूळ कार्यालयाने पदस्थापना झालेल्या श्रीम.माने यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. 

५. वरीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत असलेल्या श्रीम.विजयमाला खरात-माने यांना पदस्थापनाने 
देण्यात आलेल्या पदावर रुजू करुन घेताना, ते रजेवर / गैरहजर होते किंवा कसे याबाबतची खातरजमा त्यांना 
पदस्थापनेवर हजर करुन घेणाऱ्या कार्यालयाने करावी. सदर अधिकारी वैद्यकीय कारणास्तव गैरहजर असतील 
तर त्यांना हजर करुन घेण्यापूर्वी वैद्यकीय मंडळासमोर पाठवावे. जर अन्य रजेवर होते असे आढळल्यास 
त्यांचेकडून न चुकता तसा रजेचा अर्ज भरुन घ्यावा आणि नंतर हजर करुन घ्यावे. तसेच रजा संदर्भात शासनाने 
वेळोवेळी प्रसृत केलेल्या शासन निर्णय / परिपत्रकांतील निदेशांचे पालन करावे. 

६. सदरहू बदली ही विनंती बदली असल्याने श्रीम.विजयमाला खरात-माने यांना बदली विषयक 
प्रवासभत्ता व इतर अनुषंगिक लाभ अनुज्ञेय असणार नाहीत. 


शासन आदेश क्रमांकः मबाआ २०२१/प्र.क्र.९४/का.७ 


७. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११०२९१३२०३५४६३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


RAJENDRA 1 
BHALWANE 


Digitally signed by RAJENDRA T BHALWANE 

DN: त्वा, o=Government Of Maharashtra, postalCode=400032, 
st=Mal a, 

2.5.4.20=38d121bf4a170d 1 6dacf98520f0ac44551976931d2758148ccaa2 
4d1fb27b9df, 
serialNumber=badfcOdaa40cc485400aad9ceabed5 14095659a6cdfac8568 


= 


15518dcd188c23a, cn=RAJENDRA T BHALWANE 
Date: 2021.11.01 12:04:55 +05'30' 


(रा.ता.भालवणे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे, 


. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, कोकण भवन, नवी मुंबई 


१ 

२ 

३. मा.मंत्री (म.व बा.वि.वि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.राज्यमंत्री (म.व बा.वि.वि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा.प्रधान सचिव (म.व बा.वि.वि),यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय,मुंबई 


६. विभागीय उप आयुकत, महिला व बाल विकास,पुणे / नाशिक विभाग (आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 
७. महालेखापाल १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर (आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 
८. संबंधित अधिदान व लेखाधिकारी / जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 


९. संबंधित अधिकारी, (आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 
१०. निवडनस्ती ,कार्यासन ७ महिला व बाल विकास विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


